उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय प्रसुतीगृह 
व दवाखाना, उल्हासनगर-४ येथील एकुण 
०४ अस्थायी पदांना पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१००/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०६ एप्रिळ,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्र.क्र.१४८/आरोग्य-३ अ, 
14.23.9.209¢, 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सहसंचालक, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/ 
कक्ष ३/ टे-५/२०१८-१९/ठाणे / अपदे/३०४१-४२/१८ दि.२३.०३.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आपुक, दि-०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय:- 

संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासननिर्णय क्र.अपदे २०१७/प्र.क्र.१४८/आरोग्य-३अ, दिनांक 
२३.१.२०१८ अन्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय 
प्रसुतीगृह व दवाखाना, उल्हासनगर-४ येथील एकुण ०४ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास दि.१.१.२०१८ 
ते दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ०४ अस्थायी पदाना 
शासन निर्णय, वित्त विभाग,क्रमांक- क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ०५.०३.२०१८ 
मधील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ - नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकीत्सा 

११०- रुग्णालये व दवाखाने 

११०-२- मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(09)(09) - मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांकःअपदे २०१८/प्रक्र-१००/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०६१०५९२०९२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ह Digitally signed by Rajendra 
R a e ‘al d ra Shamraoji Kaurte 
J DN: CN = Rajendra Shamraoji 
‘i's Kaurte, C = IN, S = Maharashtra, 
S h amrao j | O= Government OF 
Maharashtra, OU = Public Health 
Department 


Kau rte Date: 2018.04.06 13:47:13 


+05'30' 
(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 

६. वैद्यकीय अधिक्षक, शासकीय प्रसुतिगृह व दवाखाना, उल्हासनगर-४ 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत शासकीय प्रसुतीगृह व दवाखाना, उल्हासनगर-४ येथील अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत 


अ. । पदनिर्मितीचा शासन पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी ज्या शासकीय आदेशान्वये पदे लेखाशिर्ष 
क्र. निर्णय, क्रमांक व दिनांक चाळू ठेवली त्याचा क्रमांक व 
दिनांक 
हि शासन निर्णय pues =| वैद्यकीय अधिकारी वर्ग-२ | १५६००-३९१०० सार्वजनिक आरोग्य विभाग मागणी क्रमांक आर-१ 
७/प्र.क्र.११७/सेवा- ann निर्णय क्र.अस्थायी 
हा y as २२१० - वैद्यकिय सेवा व 
क्र é ग्य-- 
> | १, दि.६.८.२००७ अधिपरचारिका वगर 3 व २०१७/प्र.क्र.१४८/आरोग्य दि रा 
३अ, दि.२३.१.२०१८ 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा व 
2) शा.नि.क्र.अस्थायी पदे विषम चिकित्सा 
क्र आरोग्य 
केक वना आरोग्य ११० - मुफसल क्षेत्रातील 
3 अ, दि.१९.३.२०१४ TY रुग्णालये व दवाखाने 
(09) (०१) - मुफसल क्षेत्रातील 
ध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये 
(२२१० ०१४६) 
एकूण 8 


